कांदळवन कक्षांतर्गत कांदळवन विभाग- उत्तर 
कोकण आणि कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण 
विभाग निर्मिती व त्याअंतर्गत वनपरिक्षेत्र, वन 
परिमंडळ व नियतक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एस-१०/२०२४/प्र.क्र. १२७/फ-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.९२/फ-१, दि.१/११/२०११. 
२ शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एस-१०/२०११/अ.नौ.७४/प्र.क्र.४५४/फ-३, 
दि.२३/०२/२०१२ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एस-१०/२०१२/प्र.क्र.३२६/फ-३ दि. १७/०५/२०१३. 
४) शासन आदेश, महसूल व वन विभाग क्र. एस-१०/२०१३/प्र.क्र.६४/फ-३/ दि.२६/०६/२०१३. 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांचे पत्र क्र. कक्ष- ७(१/आस्था-१ /प्र.क्र.२९/७१, 
दि. २६/०४/२०१८. 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग. क्र. एफएसटी-०५/१८/प्र.क्र.२७९/फ-४, दि.३०/०६/२०१८. 
७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या उच्च स्तरीय 
स्थायी समितीची बैठक दि. २९/०१/२०२४ चे इतिवृत्त. 
८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांचे पत्र क्र. क्रमांक कक्ष-७/आस्था-१/प्र.क्र.३/कांदळवन 
कक्ष /२०-२१/११५ /२३-२४, दि. २६/०२/२०२४ चे पत्र. 
९) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग. क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१/०९/२०२१. 
१० झासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एफएलडी १०/२०२१/प्र.क्र.४१६/फ-३,दि. ३०/१२/२०२१ 
११) झासन पत्र, महसूल व वन विभाग. क्र. एएफओ-१०२०/प्र.क्र.५६/फ-७, दि.१६/०२/२०२४. 
१२) झासन पत्र समक्रमांक दिनांक २/०८/२०२४. 
प्रस्तावना: 


मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ३२४६/२००४ मध्ये दि. ६ ऑक्टोबर, २००५ रोजी 


शासकीय जमिनीवर असलेले सर्व कांदळवन क्षेत्र “संरक्षित वन” व खाजगी जमिनीवर असलेले कांदळवन 


क्षेत्र “वन” म्हणून घोषीत करण्याचे अंतरिम आदेशा दिले होते. त्यास अनुसरुन शासकीय जमिनीवरील 


कांदळवनांचे क्षेत्र विविध अधिसूचनांद्वारे अधिसूचित करण्याची कार्यवाही निरंतर सुरु आहे. 


कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करणे शाक्य व्हावे, यास्तव संदर्भ क्र. २ अन्वये राज्यातील कांदळवन 


क्षेत्राचे व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी राज्यस्तरावर मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन यांचे 


नियंत्रणाखाली कांदळवन कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि मिरा- 


भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील कांदळवन क्षेत्र संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील असल्याने त्याचे 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 


व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धनासाठी संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये कांदळवन कक्षाच्या अखत्यारित 
मुंबई कांदळवन संधारण घटक (Mumbai Mangrove Conservation Unit) गठीत करण्यात आले आहे. 


त्याचप्रमाणे, शासन निर्णय दि. २६/०६/२०१३ नुसार शासकीय जागेवरील कांदळवनांचा दर्जा 
“संरक्षित वने” वरुन “राखीव वने”असा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून विविध शासकीय 
संस्था/प्राधिकरणे/ निमशासकीय यंत्रणा जसे महानगरपालिका, महसूल विभाग, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट 
अथॉरिटी (॥९२/१, हहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्या. (CIDCO), मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण (MMRDA), महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळ (MIDC) इ. यांच्या ताब्यातील 
कांदळवन क्षेत्र वन विभागाकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. 


२. सद्यस्थितीत राज्यातील वन विभागाच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्राचे व्यवस्थापन कांदळवन कक्ष 
तसेच प्रादेशिक वन विभागांव्दारे करण्यात येत आहे. या कारणास्तव कांदळवन क्षेत्राच्या अनुषंगाने 
उद्भवणाऱ्या विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये एकसमान भुमिका रहात नसल्याचे आणि त्यामुळे न्यायालयीन 
कामकाजामध्ये विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच कांदळवन क्षेत्रावरील अनधिकृत भरणी, 
अवैध तोड इत्यादी अनुषंगाने विधीमंडळ कामकाजासंबंधातील बाबी, वन (संरक्षण आणि संवर्धन) अधिनियम, 
१९८० अंतर्गतचे प्रस्ताव कांदळवन क्षेत्राबाबत प्राप्त होत असतात. तथापि, सद्यस्थितीमध्ये राज्यातील 
कांदळवन क्षेत्राचे व्यवस्थापन विविध शासकीय/निमशासकीय संस्था/प्राधिकरणे/यंत्रणा यामध्ये विभागले 
असल्याकारणाने सदर बाबींचा ताळमेळ घेणे, कांदळवन संदर्भात विविध योजना प्रभावीपणे राबविणे शाक्य 
होत नाही. याकरिता कांदळवन क्षेत्राच्या कामकाजात एकसुत्रता (Uniformity) राहणे गरजेचे आहे. 


३. उक्त बाबी विचारात घेऊन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तरीय स्थायी समितीने कांदळवन कक्ष विभागांतर्गत कोकण कांदळवन संधारण घटक या विभागाची 
निर्मिती करुन कांदळवन कक्ष आणि किनारी जिल्हयातील प्रादेशिक वन विभागाच्या ताब्यातील कांदळवन 
क्षेत्र एकाच व्यवस्थापनाखाली आणण्याची शिफारस दि. २९/०१/२०२४ रोजीच्या बैठकीत केली आहे. 
कांदळवन क्षेत्राच्या प्रभावी व्यवस्थापन आणि संरक्षणाकरिता राज्यातील कांदळवन असलेली वन परिक्षेत्रे, वन 
परिमंडळे व नियतक्षेत्रे यांच्या पुनर्रचनेचा आणि विभाग निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


मुख्य वनसंरक्षक (श्रेणीवाढ - अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक) (कांदळवन कक्ष) यांच्या अधिपत्याखाळील 
कांदळवन क्षेत्र, प्रादेशिक वन विभागाच्या ताब्यात असलेले कांदळवन क्षेत्र आणि इतर शासकीय 
विभागाकडील कांदळवन क्षेत्र एकाच व्यवस्थापनाखाली आणून त्याव्दारे कांदळवन क्षेत्राचे संरक्षण, संवर्धन व 
व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शाक्य व्हावे, यास्तव राज्यातील कांदळवन असलेल्या वन 
परिक्षेत्र, वन परिमंडळ व नियतक्षेत्राची पुनर्रचना तसेच विभाग निर्मिती करण्यात येत आहे. 


२. सद्यस्थितीतील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे जिल्हयातील मुंबई कांदळवन संधारण घटकाच्या 
कांदळवन क्षेत्रासहीत पालघर जिल्हयातील शासकीय विभाग तसेच प्रादेशिक वन विभागांकडीळ कांदळवन 
क्षेत्राचा समावेश करण्यात येऊन “कांदळवन विभाग - उत्तर कोकण” असा विभाग निर्माण करण्यात येत 
आहे. सदर विभागाचे मुख्यालय “ठाणे” असेल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 


त्याचप्रमाणे कोकण किनारपट्टीमधीळ रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील सद्यस्थितीत 
कांदळवन कक्षाकडील वनक्षेत्रासह प्रादेशिक वन विभागांकडील कांदळवन क्षेत्रांचा व इतर शासकीय 
कांदळवन क्षेत्रांचा Pada करण्यात येऊन “कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण” असा विभाग निर्माण 
करण्यात येत आहे. सदर विभागाचे मुख्यालय “अलिबाग (जि. रायगड)” असेल. 


कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण आणि कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण हे दोन्ही विभाग मुख्य 
वनसंरक्षक, (श्रेणीवाढ- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक), कांदळवन कक्ष, मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत 
राहतील. 
३. कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण या विभागामध्ये “मुंबई कांदळवन संधारण घटक” आणि पालघर 
जिल्हयातील प्रादेशिक वन विभागांतर्गतच्या व इतर शासकीय विभागांतर्गत सद्यस्थितीतील एकूण 
१३४१६.४३६५ हे. आर. कांदळवन क्षेत्राचा (८५३७.९९६६४ हे.आर (MMCU) + ४८७८.४४ हे. आर (पालघर 
जिल्हा) Sadat करण्यात येत आहे. सदर विभागामध्ये एकूण ६ वनपरिक्षेत्रे, १५ वन परिमंडळे, ४३ नियतक्षेत्रे 
व ३०५ गावांचा समावेश असेल. त्याबाबतचा सविस्तर तपशील परिशिष्ठ १ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. 


४. कांदळवन विभाग-दक्षिण कोकण या विभागामध्ये रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयातील 
प्रादेशिक वन विभागांतर्गतच्या व इतर शासकीय विभागांतर्गतच्या सद्यस्थितीतील एकूण १३२५१.७८ हे.आर. 
कांदळवन क्षेत्राचा (रत्नागिरी-२७०८.८५ + सिंधुदुर्ग-४३२.६५२२ + रायगड-१०११०.२८ हे.आर.) समावेश 
करण्यात येत आहे. सदर विभागामध्ये एकूण ३ वन परिक्षेत्रे १० वन परिमंडळे, vy नियतक्षेत्रे व ६१९ गावांचा 
समावेश असेल. त्याबाबतचा सविस्तर तपशील परिशिष्ठ २ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. 


५. भविष्यात जेव्हा कांदळवनाचे अतिरिक्त क्षेत्र महसूल व इतर शासकीय/निमशासकीय 
विभाग/यंत्रणांकडून वन विभागाच्या (कांदळवन कक्ष) ताब्यात घेण्यात येईल, तेव्हा सदर क्षेत्र नजीकच्या 
नियतक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात येईल. 


६. कांदळवन कक्ष, मुंबई, कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण आणि कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण या 
विभागांकरिता मुख्याळय स्तरावर आणि क्षेत्रिय स्तरावर अधिकारी/कर्मचारी नियुक्‍तीकरीता नव्याने 
पदनिर्मीती करण्यात येणार नाही. त्याऐवजी संबंधित प्रादेशिक वन विभाग/ वन्यजीव विभागाकडील अतिरिक्‍त 
असलेली पदे पुर्नविनियोगाव्दारे उपलब्ध करण्यात येत आहेत. कांदळवन कक्षाच्या पुनर्रचनेनंतरची 
प्रशासकीय रचना परिशिष्ठ-३ प्रमाणे आहे. 

७. कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण आणि कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण या दोन्ही विभागांकरिता 
प्रादेशिक वन विभागाच्या कार्यालयातील पदे वापरण्यात येणार आहेत. सद्यस्थितीत कांदळवन कक्षाकडे ठाणे 
वनवृत्ताकडील १०४ पदे व कोल्हापूर वनवृत्ताकडील ६ पदे Hl एकूण ११० पदे उपलब्ध आहेत. अन्य ५३ पदे 
खालीलप्रमाणे वर्ग करण्यात येत आहेत. 


पदे वर्ग करणारे कार्यालय पदनाम व पदसंख्या एकूण पदसंख्या 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक | विभागीय वन अधिकारी १ ५ 
(वन्यजीव ) पश्चिम, मुंबई लेखापाल १ 
लिपीक ३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे वनपाल ९ ३४ 
वनरक्षक २५ 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक | वनसर्व्हेक्षक १ ३ 
(वन्यजीव) नाशिक लिपीक २ 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) कोल्हापूर । वनपाल ३ Ll q 
वनरक्षक ८ 

एकूणात एकूण ५३ 


पुनर्विलोकनाव्दारे प्राप्त पदे व नवनिर्मीत कांदळवन विभाग उत्तर कोकण आणि दक्षिण कोकण या 
विभागांकरीता मंजूर पदांचा तपशील परिशिष्ठ-४ प्रमाणे आहे. 


८. नवीन विभाग निर्मितीनंतर शासकीय कार्यालय भाडयाच्या जागेमध्ये कार्यान्वित झाल्यास त्याबाबतचा 
खर्च तसेच नवीन शासकीय इमारती बांधल्यास त्याबाबतचा खर्च कांदळवन प्रतिष्ठान मार्फत अदा करण्यात 
येईल. 

९. सदर विभागांची निर्मिती करताना कोल्हापूर वनवृत्ताचे आस्थापनाखाली रत्नागिरी व मालवण 
(सिंधुदुर्ग) वनपरिक्षेत्राकरिता वनपरिक्षेत्र अधिकारी-२, वनपरिमंडळ अधिकारी-२, नियतक्षेत्र वनरक्षक-९ अशी 
एकूण १३ पदे ठाणे वनवृत्ताकडून उपलब्ध होत आहेत. त्याचप्रमाणे कोल्हपूर वनवृत्ताकडून लिपीक 
संवर्गातील २ पदे ठाणे वनवृत्ताच्या आस्थापनेखाली कांदळवन कक्षांतर्गत इतर जिल्हयामध्ये उपलब्ध होणार 
आहेत. सदर पदांची आस्थापनाविषयक कार्यवाही सुकर व्हावी, यास्तव ठाणे वनवृत्ताव्दारे उक्त नमूद 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी-२, वनपरिमंडळ अधिकारी-२, नियतक्षेत्र वनरक्षक-९ अशी एकूण १३ पदे सेवार्थ 
प्रणालीसह कोल्हापूर वन वृत्ताकडे वर्ग करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे कोल्हापूर वनवृताकडून प्राप्त 
होणारी दोन लिपीक संवर्गाची पदे सेवार्थ प्रणाळीसह ठाणे वनवृत्ताकडे वर्ग करण्यात येत आहेत. 


१०. कांदळवन कक्ष, मुंबई अंतर्गत कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण आणि कांदळवन विभाग- दक्षिण 
कोकण या विभागांकरिता मुख्यालय स्तरावर आणि क्षेत्रिय स्तरावर अधिकारी/कर्मचारी नियुक्‍तीकरिता 
नव्याने पदनिर्मीती करण्यात येणार नसल्याने आर्थिक भाराचा प्रश्न उद्भवत नाही. कांदळवन कक्ष, मुंबई 
यांच्याकडे वर्ग झालेली पदे, तसेच सदर पदांचे वेतन व अन्य भत्ते ज्या योजना/लेखाशिर्षामधून आहरित 
करण्यात येईल, त्याचा तपशील सोबत जोडलेल्या GRAS ५ प्रमाणे आहे. (एकूण १०४ + ६ + ५३ पदांचा 
गोषवारा) 


११. कांदळवन कक्ष, मुंबई, कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण विभाग आणि वनपरिक्षेत्र धिकारी, अलिबाग 
(कांदळवन) यांच्या अधिनस्त कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबी मुख्य वनसंरक्षक (प्रा., 
ठाणे यांच्यामार्फत हाताळल्या जातील. तर कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण विभागांतर्गत उर्वरित अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबी मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर यांच्यामार्फत हाताळल्या जातील. 


१२. भारतीय वन सेवेतील अधिका-यांच्या सन २०२१ व सन २०२२ चा संवर्ग पुनर्विलोकन (Cadre Review) 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असून त्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ११ येथील झासनपत्र 
दि.१६/०२/२०२४ अन्वये केंद्र शासनास मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावानुसार उक्त 
फेररचनेतीळ पदांच्या संरचेमध्ये बदल होण्याचा संभव आहे. सदर बाब संदर्भ क्र. १२ च्या पत्रान्वये 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांना अवगत करण्यात आली आहे. 


यास्तव तूर्त कांदळवन कक्ष, कांदळवन विभाग-उत्तर कोकण आणि कांदळवन विभाग-दक्षिण कोकण 


येथे वर नमूद केल्याप्रमाणे पदे भा.व.से.संवर्ग पुनर्विलोकन पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहतील. भा.व.से. संवर्ग 


पुनर्विलोकन प्रस्तावास केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांनी 


आवर्यकतेनुसार ते नुसार फेरप्रस्ताव सादर करावा. 


१३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०८०२१८१८०११५१९ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVIKIRAN 59848. 


RAVIKIRAN GOVEKAR 


DN: CN = RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR, C = 
SABAJI GOVEKAR iitianasiita,oU- REVENUE AND 

FOREST DEPARTMENT 

Date: 2024.08.02 18:44:43 +05'30' 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

) मा. मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


१०) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष), मुंबई. 

११) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) ठाणे / कोल्हापूर. 

१२)महालेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
) 
) 


93) लेखा व अधिदान कार्यालय, वांद्रे, ठाणे, कोल्हापूर. 
१४) निवड नस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र क्र.१२७/फ-3३ 
झछासन निर्णय क्रमांक - एस-१०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ दि. ०२ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट-१ 


कांदळवन विभाग-उत्तर कोकण विभागांतर्गत समाविष्ट असलेले वनपरिक्षेत्र, वनपरिमंडळ व 
नियत क्षेत्र तपज्ील (विभागाचे मुख्यालय:- ठाणे) 


अ. | जिल्हा | वन परिक्षेत्र | वन परिमंडळ वन नियतक्षेत्र वन ती शेरा 
क्र (मुख्यालय) | (मुख्यालय) (मुख्यालय) नियतक्षेत्रात । समाविष्ट 
समाविष्ट | क्षेत्र (हेक्‍टर 
गावांची मध्ये) 
संख्या 
Sa | 2 3 1 ४ | 4 ६ 1 ७_| ८ 
ऐरोली ॥रोली तरली * ठाणे खाडी 
(ऐरोली) होह (टोली) २ १८२.८८९७ | फ़्लेमिंगो 
परिमंडळ एकूण व व अभयारण्यचे 
एरोली परिमंडळ एकूण क्षेत्र २ १८२.८८९७ saat 
७९४.४८७ हे. 
मुलुंड-१ (मुलुंड) ra 220.995 | खाडीपैकी क्षेत्र 
विक्रोळी भांडूप (भांडूप) २ १२६.१९१२ वन 
(विक्रोळी) a 
कांजूर (कांजूर) [=] ३०५.९८३ | *ठाणेखाडी 
ठाणे खाडी फ्लेमिंगो 
| = Fern विक्रोळी (विक्रोळी) 4 १६२.४९७४ | अभयारण्यच्या 
अभयारण्य परिमंडळ एकूण व्यवस्थापनाची 
(ऐरोली) ee tee (ae 8 ८२१.७८६६ | जबाबदारी 
ठाणे खाडी ६ ८९०.६७१८६ वनपरिक्षेत्र 
फ्लेमिंगो क क अधिकारी, 
ae "२ (मंडाले) ठाणे खाडी 
(मंडाले) खाडी ७९४.४८७ | फ्लेमिंगो 
अभयारण्य, 
कांदळवन 
ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अ. परिमंडळ विभाग - उत्तर 
एकूण क्षेत्र भी १६८५.१५८९ | क्रोंकण यांची 
राहील 
ठाणे खाडी फ़्लेमिगो अभयारण्य वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र 1 १७ | ७ २६८९.८३५२ 
र्मे (तुर्भे २ ३२१.४४१२ 
gig | SO 
माहुल (माहुल) २ २०९.४४९४ 
१ | मुंबई | गध्यमुंबई | टॅग परिमंडळ एकूण बेत .___४ __|_५३०८९० 
शहर (वडाळा) कुलाबा- बांद्रा = शिव 
vale (वडाळा) 8 २४८.८७ 
(वडाळा) 
धारावी (धारावी) ६ ६७.५४३९ 
कुलाबा- बांद्रा परिमंडळ एकूण क्षेत्र oe ३१६.४१३९ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र क्र.१२७/फ-3३ 


मध्य मुंबई वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र १४ ८४७.३०४५ 
बोरिवली } 
बोरिवली ळक 4 330.380 
(बोरीवली) noes 
= पश्‍चिम (बोरीवली) ७ ५११.६६६२ 
yee मुंबई मुंबई वर्सोवा (वर्सोवा) & 933.8482 
PIT (बोरीवली) बोरिवली परिमंडळ एकूण क्षेत्र १८ ९७५.६६३८ 
मानोरी मानोरी (गोराई) ae — | १९२.७९९० 
(गोराई) गोराई (गोराई) | 9 | ४९७.०५५ 
मानोरी परिमंडळ एकूण क्षेत्र २ ६८९.८५४० 
पश्‍चिम मुंबई वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र २० १६६५.५१७८ 
तळवली 
(घणसोली) २ १०२.०७ 
घणसोली घणसोली 
(घणसोली) (घणसोली) | a) 999, 08809 
परखैेरण 
४ | ठाणे | नवी मुंबई (घणसोली) ra 829.224 
(वाशी) घणसोली परिमंडळ एकूणक्षेत्र_ | ¥ — | ७००.९३९७ 
वाशी (वाशी) ३ १२६.८२९९ 
वाशी (वाशी) नेरुळ (वाशी) ३ १९३.६३१२ 
करावे (वाशी) २ २५४.४१ 
वाशी परिमंडळ एकूण क्षेत्र ८ ५७४.८७११ 
नवी मुंबई वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र १२ १२७५.८१०८ 
पकड अलिमघर (कशेळी) १२ १९०.३१६७ 
खारबाव. jo 
(कशेळी) खारबाव (खारबाव) १८४.७७०८ 
कशेळी (कशेळी) १३ २७१.०४४२ 
ठाणे खारबाव परिमंडळ एकूण क्षेत्र ३१ ६४६.१३१७ 
५ | ठाणे | (कांदळवन) 
(ठाणे) कोपरी (कोपरी) २३ ३७६.५१३४ 
ठाणे (ठाणे) । भाईंदर (भाईंदर) f ae | ० ३९९.७६११ 
उत्तण (भाईंदर) Po oa | & 31.922 
ठाणे परिमंडळ एकूण क्षेत्र ३४ १४१३.३९६५ 
ठाणे (कांदळवन) वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र ६५ २०५९.५२८२ 
चिखला (चिखला) — an q ५९.४७३९ 
डहाणू (डहाणू) | वडकूण (वडकूण) | a | ० १९०.५३०१ 
वाणगांव (वाणगांव) | | ० ४१६.४७५६ 
डहाणू परिमंडळ एकूण क्षेत्र 39 ६६६.४७९६ 
6 - पालघर घिवली (घिवली) १२ ५९८.८०९९ 
(पालघर) नवापूर ( नवापूर) a | १ ३९७.१५०२ 
बोईसर 
(बोईसर) (उमरोळी) : enn. 
बोईसर परिमंडळ एकूण क्षेत्र 32 9¥29.8333 
| पालघर _ | शिरगावं (शिरगावं) | a | ० २३२.२३७७ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र क्र.१२७/फ-३ 


(पालघर) माकुणसार ह चा 
(माकुणसार) 

एडवण (एडवण) | a | ० ३५७.३१२ 

सफाळे (सफाळे) | ao | 338.8328 

PAT oS (HATO) १६ २२८.८८९५ 

पालघर परिमंडळ एकूण क्षेत्र 4y 9308.4 20 

gas (जुचंद्र) १२ 3E8.888¢ 

सांडोर (MSR) १२ ३८३.८१४ 

वसई (वसई) । गिरीज (गिरीज) १३ ४३३.४७२ 

अर्नाळा (अर्नाळा) | a | १६८.६३१३ 

नारंगी (नारंगी) १२ १३५.३८१ 

वसई परिमंडळ एकूण क्षेत्र YQ १४८५.९६५१ 

पालघर वन परिक्षेत्र एकुण क्षेत्र | awe | ४८७८.४४०० 


टिप: वरील एकूण १३४१६.४३६५ हेक्‍टर क्षेत्रामध्ये ७९४.४८७ हेक्‍टर खाडी पेकी क्षेत्राचा समावेश असुन उर्वरित 
१२६२१.९४३ हेक्‍टर कांदळवन क्षेत्र आहे. 


गोषवारा 
वनपरिक्षेत्र वनपरिमंडळ नियवक्षेत्र एकूण गावे एकूण क्षेत्र हेक्‍टर मध्ये 
& 94 83 304 १३४१६.४३६५ 
Digitally signed by RAVIKIRAN SABAuJI 
RAV | K | RA N ON: CN. ताता SABAJI GOVEKAR, 
SA BAJ | C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVEKAR 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Date: 2024.08.02 18:45:02 +05'30" 


झासन निर्णय क्रमांक - एस-१०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ दि. २ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट-२ 


कांदळवन विभाग-दक्षिण कोकण विभागांतर्गत समाविष्ट असलेले वनपरिक्षेत्र, वनपरिमंडळ व नियत 
क्षेत्र तपशील [विभागाचे मुख्यालय:- अलिबाग (जि.रायगड)] 


वन गावांतील 
अ. वनपरिक्षेत्र परिमंडळ | नियक्तक्षेत्र नियतक्षेत्रात | समाविष्ट क्षेत्र 
क्र. णिल्हा (मुख्यालय) | (मुख्यालय) । (मुख्यालय) समाविष्ट (CHEN मध्ये) शरा 
गावांची 
संख्या 
a 2 3 1 ४. ५ & | 8 ८ 
कासारी 
carer १८ ४२८.०१ 
आरे 
(गणपतीमुळे) १९ २६९.६३ 
रत्नागिरी ly क २८७.३२ 
(रत्नागिरी) Soul! 
गावखडी 
मल शि १ १२६.१५ 
( 
फणसोप 
(फणसोप) र oe 
आडीवरे (नाटे) १५ १५१.८८ 
रत्नागिरी परिमंडळ ; 
रत्नागिरी एकूण क्षेत्र कि मलय 
| रत्नागिरी = 
(रत्नागिरी) माडबन (सागवे) २० १८७.२८ 
वेळास (वेळास) ९ ११२.०४ 
गोठे (गोठे) १८ २२२.०९ 
आंजले (BATS) १२ १३३.७४ 
दाभोळ (दाभोळ) १७ १५५.३६ 
दापोली | सोनगाव (खेड) ९ १७३.७२ 
(दापोली) नवानगर 
१५ 983.93 
(गुहागर) 
भातगाव 
each शि १ १५१.२५ 
दोनवली 
asus १३ ११९.५१ 
दापोली परिमंडळ एकूण क्षेत्र १२४ १३९८.७३ 
रत्नागिरी वनपरिक्षेत्र एकूण २०३ २७०८.८५ 
ae आचरा a anaes मालवण 
२ | सिंधुदुर्ग मालवण carrera (मालवण) सागरी 
(मालवण) देवली (मालवण) १९ ७५.४४३२ अभयारण्या 
मालवण परिमंडळ एकूण क्षेत्र ३३ १३४.८३९३ च्या मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांक - एस-१०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 
मिठबांव व्यवस्थापन 
ang) १४ ८१.६८१८ a 
देवगड (देवगड) आराखडानुसार 
(देवगड) ठाकुरवाडी शा व्यवस्थापना 
(देवगड) शश १०५.१८९७ | ची जबाबदारी 
देवगड परिमंडळ एकूण क्षेत्र ४१ | १८६.८७१५ । वनपरिक्षेत्र 
क्ली बेगुला अधिकारी, 
वेंगुर्ला कर्ली ( १७ ५५.६२४६ वावा 
(वेंगुर्ला) | आरोंदा (वेंगुर्ला) १३ ५५.३१६८ कांदळवन 
Sane परिमंडळ एकूण क्षेत्र विभाग - 
वगड परिमंडळ एकूण क्षेत्र ३० VORB ता कोकण 
मालवण वनपरिक्षेत्र एकुण क्षेत्र केळ ४३२.६५२२ | यांची राहील. 
धरमतर मत कावा 
(धरमतर) ‘ ने, 
हाशिवरे 5 दा 
(हाशिवरे) न 
अलिबाग कुरुळ (कुरुळ) १८ ३९३.७९४७ 
(अलिबाग) छै 1 न 
वाशी (वाशी) ae q 292.42 
रेवदंडा (रेवदंडा) २१ ४६८.६४८२ 
सारेभाग न ae 
(सारेभाग) ग 
अलिबाग परिमंडळ एकुण क्षेत्र | १०० | २३६३.९६५९ 
ह ३२ १९०.८६६१ 
(अदी ठाकुर) न 
श्रीवर्धन १४ ४९४.१४१ 
(श्रीवर्धन) Sores 
अलिबाग | म्हसळा ee १३ ३८०.६५१४ 
रायगड (दिवेआगर) क, 
(अलिबाग) | (Fee) aa 
कांदळवाडा 
(कांदळवाडा) दु ४१२.५७८१ 
(कांदळवाडा) 
वारळ (वारळ) 4 ६९७.३९०७ 
आगरवाडा ' pene 
(आगरवाडो) ee 
म्हसळा परिमंडळ एकुण क्षेत्र ७२ २७४४.५२८१ 
मादांड (मादांड) १२ ४८०.६२४६ 
भालगाव १७ ४२७.५४९ 
रोहा (रोहा) | (भालगांव) a 
रोहा (रोहा) २७ ४१२.१९३८ 
साळाव (साळाव) १२ ३१२.३८४५ 
रोहा परिमंडळ एकुण क्षेत्र ६८ १६३२.७५१९ 
उरण गोता) १८ ६२४.३७२३ 
(बोरीपाखाडी) न 
(उरण) ae 
जासखार ९ ५६३.०३९२ 


शासन निर्णय क्रमांक - एस-१०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ ~90/20 /फ- 


(जासखार) 
आवरे(आवरे) २० ५७६.०६३३ 
जासई (जासई) ८ ४५२.५४०४ 
उरण परिमंडळ एकुण क्षेत्र ५५ २२१६.०१५२ 
कामोठे (कामोठे) ४ ४८१.२८११ 
त का उलवे (उलवे) & २५७.५०८१ 
(पनवेल) | (हेर ६. । २२५.८२९७ 
(कोल्हेखार) 
न्हावे (न्हावे) Fa 922.8 
पनवेल परिमंडळ एकुणक्षेत्र | १७ | ११५३.०१८९ 
अलिबाग वनपरिक्षेत्र एकुण ६ ३१२ १०११०.२८ 
कांदळवन विभाग - दक्षिण कोंकण एकूण एकंदर 5१९ १३२५१.७८२२ 
गोषवारा 
वनपरिक्षेत्र । वनपरिमंडळ | नियतक्षेत्र | एकूण गावे — “4 
क्टर 
३ 1१0 | ४५ ६१९ १३२५१.७८२२ 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAUJI 


RAV । K । RA N ON RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR, 
SA BAJ | G O V E KA R ६000 ल तळयात OU = 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Date: 2024.08.02 18:45:24 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांक - एस १०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 7 पुनर्रचनेनंतर 
कांदळवन कक्षाच्या पुनर्रचनेनंतर प्रशासकीय रचना परिशिष्ट - 3 


उप वनसरक्षक - १ 
प्रशासकिय अधिकारी - १ 
मुख्य लेखापाल -१ 
ल्रेखापाल - 3 
ल्रिपीक - 3 
वनसर्वेक्षक - १ 
लघुलेखक - १ 
विशेष सेवा वनरक्षक - 2 


सहाय्यक वनसंरक्षक - १ सहाय्यक वनसंरक्षक - १ 
लेखापाल - १ तल्रेखापाल - १ 
लिपीक - ५ लिपीक - ४ 
— वन सर्वेक्षक - १ वन सर्वेक्षक - १ 


वन परिमडळ 
अधिकारी - 3 


वन Th "15900 वन oT. 15900 
अधिकारी - २ अधिकारी - २ 


e र्यारि "10900 परिमंडळ वळ परिमंडळ 
*वन : RA a as परिमंडळ bee = 
अधिकारी -२ | | 'वनपरिमंडळ | | ofent.y fa iis 
अधिकारी - 2 


a | 
त्य; =_= a अधिकारी - ५ अधिकारी - 3 
वनरक्षक - ४ CRUG ose नना क ६ वनरक्षक - १६ *नियत क्षेत्र ं "नियत ६ 
= वनरक्षक - ६ a वनरक्षक - १५ 
वनरक्षक - १ विशेष सेवा *विशेष सेवा *विशेष सेवा 
वनरक्षक - ? वनरक्षक १ वनरक्षक 2 *विशेष सेवा *विशेष सेवा Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
वनरक्षक- १ वनरक्षक- १  RAVIKIRAN 598471 यामा, 


(यि (0) V E KA R MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


Date: 2024.08.02 18:45:50 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांक - एस-१९०/२०२४/प्र.क्र.९२७/फ-३ - दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२४. 
सोबतचे परिशिष्ट -- ४ 
मुख्य वनसंरक्षक (श्रेणी वाढ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक) कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेकडे पुनविलोकनाद्वारे प्राप्त पदे व प्रस्तावित उत्तर कोंकण व दक्षिण कोंकण कांदळवन विभागकरीता मंजूर पदांचा तपशिल 


ठाणे वनवृत्त कोल्हापूर वनवृत्त ठाणे व कोल्हापूर वनवृत्त 
एकूण एकदर 
मुख्य वनसंरक्षक 
(श्रेणी वाढ अपर 
वनसंरक्षक प्रधान मुख्य 
(वन्यजीव) भं वन्यजीव. अतिरिक्त | एकूण पद | Oe) | कांदळवन |कांदळवन | एकूण पद 
ता कयात यांचेकडून न ुंबई यांचेकडून अतिरिक्त | सद्यस्थितीत दिलेले संख्या कादळवन कक्ष, | विभाग, | विभाग, संख्या 
कार्यालय बंद a दिलेले | (3+) मुंबई यांचे उतर. he ete ee 
झाल्याने या (४-५५५--६४८) (९५-१०) | कार्यालया aT! कोंकण | कोंकण । 
कार्यालयास वर्ग 


® @) 


१ 


'एकूण 
i ea aemel सक [el | | 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJ] GOVEKAR 


RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR क्य eos 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


2 18:46:10 


शासन निर्णय क्रमांक - एस १०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 


शासन निर्णय क्रमांक - एस १०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२४. सोबतचे 


परिशिष्ट-५ 


कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण आणि कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण विभाग व त्याअंतर्गत वनपरिक्षेत्र, 
वन परिमंडळ व नियतक्षेत्र फेरपुर्नरचनेनुसार मंजूर पदांचे वेतन व भत्ते आहरण तपशिल. 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई ( DDO Code No.7101001197) 


अ.क्र पदनाम दीची लेखाशिर्ष hhc eee ae 7 ने, 
संख्या (स्थायी/अस्थायी) । संख्या 
ie अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक = al 24150016 ठाणे स्थायी पद >a 
२ | उप वनसंरक्षक | 4 | 24060096 ठाणे स्थायीपद | १ | 
३ | प्रशासकीय अधिकारी [es 24060766 ठाणे अस्थायी पद | a | 
४  । मुख्य लेखापाल | 4 | 24060096 ठाणे अस्थायीपद | १ | 
५ | लेखापाल ३ 24060096 ठाणे अस्थायी पद LS] 
६ । लिपीक ३ 24060096 ठाणे अस्थायी पद Lo oil 
७ | वनसर्वेक्षक | 4 | 24060096 ठाणे अस्थायीपद | १ | 
८ | लघुलेखक | 4 | 24060096 ठाणे अस्थायीपद | १ | 
९ | विशेष सेवा वनरक्षक [| 24060096 ठाणे अस्थायी पद i — | 
गावात 1 १__| 24150016 ठाणे अस्थायी पद २ 
शि ० । वाहनचालक 
|) 24060472 ठाणे स्थायी पद 
एकूण १५ 
अ) कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण (DDO Code No. 7101000197) 
अ.क्र पदनाम "कीती लेखाशिर्ष वेतवृत eee की i 0. 
संख्या (स्थायी/अस्थायी) | संख्या 
७७ विभागीय वन अधिकारी = 24060096 ठाणे । स्थायी =a 
२ | सहाय्यक वनसंरक्षक a ae 24060096 ठाणे | स्थायी | 4 | 
3. | लेखापाल | 9 | 24060096 ठाणे | अस्थायी i= ना 
24060096 ठाणे । स्थायी | 
अ.क | 24060552 ठाणे | स्थायी शिंक अं 
24060766 दत त्याती २ 
24060096 |. 1176 
५ | वन सर्वेक्षक | 4 | 24060096 ठाणे | अस्थायी | क. 
६ । विशेष सेवा वनरक्षक tee 24060096 ठाणे | स्थायी | oa 
एकूण चिया ० | 9 


शासन निर्णय क्रमांक - एस १०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 


कांदळवन विभाग- उत्तर कोकण अंतर्गत समाविष्ट एकूण ६ वनपरिक्षेत्रांचा तपशिल 


अ.क्र. | वनपरिक्षेत्र । पदनाम पदांची | लेखाशिर्ष । वनवृत्त | मंजूर पदे मंजूर 
संख्या (स्थायी/अस्थायी) | पदे 
संख्या 
| ठाणे खाडी । वनक्षेत्रपाल डि २४०६००९६ | ठाणे । अस्थायी "- जी. 
फ्लेमिंगो । वनपाल ३ | २४०६०२३८ | ठाणे । अस्थायी १ 
अभयारण्य २४०६०५५२ स्थायी २ 
(कांदळवन) | नियतक्षेत्र ६ | २४०६००९६ | Sry ।स्थायी ३ 
वनरक्षक अस्थायी शिवना 
२४०६०५३२ स्थायी २ 
विशेष सेवा i २४०६००९६ | ठाणे । स्थायी षि 

वनरक्षक 
नौका चालक 2 | २४०६००९६ | ory । अस्थायी 2 
एकूण १३ १३ 
२ वनपरिक्षेत्र | वनक्षेत्रपाल ie] २४०६०१३१ | ठाणे । स्थायी he | 
अधिकारी । वनपाल 2 । २४०६०५५२ ठाणे । स्थायी a> | 
ठाणे २४०६००९६ | ठाणे ।स्थायी a 

(कांदळवन) 

नियतक्षेत्र ६ | २४०६००९६ | ठाणे ।स्थायी & 

वनरक्षक 
विशेषसेवा Ci २४०६००९६ | ठाणे । अस्थायी ee 

वनरक्षक 
एकूण 1१० | | 9 | 
3 वनपरिक्षेत्र | वनक्षेत्रपाल i ae २४०६०१३१ | ठाणे । स्थायी 1 ae il 
अधिकारी | वनपाल 2 । २४०६०५५२ ठाणे । स्थायी २ 
मध्य मुंबई | वनरक्षक 8 | २४०६००९६ | ठाणे । स्थायी २ 
(कांदळवन) अस्थायी २ 
विशेषसेवा [=i २४०६००९६ | ठाणे | स्थायी ha 

वनरक्षक 
एकूण ८ ह 
४ वनपरिक्षेत्र | वनक्षेत्रपाल वि २४०६००९६ | ठाणे | अस्थायी शिव | 
अधिकारी | वनपाल 2 । २४०६०४७२ ठाणे । स्थायी eae | 
पश्चिम मुंबई २४०६०५५२ | ठाणे | स्थायी Lod 
(कांदळवन) | वनरक्षक ५ | २४०६००९६ | ठाणे | स्थायी ५ 
विशेषसेवा षि ठाणे । अस्थायी णि 

वनरक्षक 
एकूण ९ ९ 
षु वनपरिक्षेत्र | वनक्षेत्रपाल लि २४०६००९६ | ठाणे | अस्थायी १ | 
अधिकारी | वनपाल २ | २४०६००९६ ।ठाणे | स्थायी 1 १__| 
नवि मुंबई २४०६०५५२ । ठाणे | स्थायी = 


शासन निर्णय क्रमांक - एस १०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 


(कांदळवन) | वनरक्षक ६ | २४०६००९६ | arr | स्थायी ४ 
२४०६००९६ अस्थायी २ 
विशेषसेवा वि २४०६००९६ | ठाणे | स्थायी ba 

वनरक्षक 
एकूण | ao | Fao | 
वनपरिक्षेत्र | वनक्षेत्रपाल किया २४०६०५५२ | ठाणे । स्थायी Se 
अधिकारी । वनपाल ४  । २४०६०५५२ | ठाणे | स्थायी नि जा 
पालघर २४०६०१३१ | ठाणे | स्थायी शि वन 
(कांदळवन) २४०६०५५२ | ठाणे ।स्थायी [a | 
२४०६०४७२ | ठाणे | स्थायी Loe dl 
नियतक्षेत्र १६ | २४०६००९६ | ठाणे । स्थायी ४ 
वनरक्षक २४०६०५३२ | ठाणे । स्थायी ३ 
२४०६०१३१ | ठाणे । स्थायी विक क 
२४०६००९६ | ठाणे स्थायी ५ 
२४०६०६५९ | ठाणे | स्थायी ३ 
एकूण २१ २१ 


शासन निर्णय क्रमांक - एस १०/२०२४/प्र.क्र.१२७/फ-३ 


आ) कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण 


अ.क्र पदनाम a लेखाशिर्ष वनवृत्त ग | 
संख्या (स्थायी/अस्थायी) | संख्या 
1 १_| विभागीय वन अधिकारी Lo २४०६०७६६ ठाणे । अस्थायी pa 
2 सहाय्यक वनसंरक्षक |. अ | २४०६००९६ ठाणे । अस्थायी zz 
3 लेखापाल a. | २४०६००९६ ठाणे । अस्थायी शि 
२४०६०७६६ ठाणे । अस्थायी २ 
8 लिपीक 8 कोल्हापूर अस्थायी शं 
२४०६००९६ ल ort ढु 
पु वन सर्वेक्षक २४०६०७६६ ठाणे । अस्थायी a 
एकूण ८ ८ 
कांदळवन विभाग- दक्षिण कोकण अंतर्गत समाविष्ट एकूण ३ वनपरिक्षेत्रांचा तपशिल 
अ.क्र. | वनपरिक्षेत्र पदनाम पदांची | लेखाशिर्ष  । वनवृत्त । मंजूर पदे मंजूर 
संख्या (स्थायी/अस्थायी) । पद 
संख्या 
१ वनपरिक्षेत्र अधिकारी | वनक्षेत्रपाल | ०१ । २४०६००९६ | ठाणे स्थायी ०१ 
अलिबाग(कांदळवन) | वनपाल ०५ | २४०६०१२२ | ठाणे अस्थायी ०४ 
२४०६०१३१ । ठाणे स्थायी ०१ 
नियतक्षेत्र २४ | २४०६००९६ | ठाणे स्थायी ०१ 
वनरक्षक २४०६००९६ | ठाणे अस्थायी ०२ 
२४०६०४७२ ।ठाणे स्थायी ०५ 
२४०६०२३८ | ठाणे अस्थायी ०५ 
२४०६०६५९ स्थायी ११ 
विशेष सेवा ०१ | २४०६०१३१ । ठाणे स्थायी ०१ 
वनरक्षक 
एकूण ३१ ३१ 
5 वनपरिक्षेत्र धधिकारी । aque | ०१ । २४०६०५५२ । ठाणे स्थायी ०१ 
रत्नागिरी (कांदळवन) | वनपाल ०२ | २४०६०२३८ | ठाणे स्थायी ०२ 
अस्थायी 
नियतक्षेत्र १५ | २४०६००९६ | कोल्हापूर | स्थायी ०२ 
वनरक्षक २४०६०२३८ | कोल्हापूर | अस्थायी ०४ 
२४०६००९६ | ठाणे अस्थायी ०३ 
२४०६०६५९ | ठाणे स्थायी ०६ 
एकूण १८ १८ 
३ वनपरिक्षेत्र अधिकारी | वनक्षेत्रपाल | ०१ । २४०६००९६ | ठाणे अस्थायी ०१ 
मालवण (कांदळवन) 
वनपाल ०३ | २४०६०२३८ | कोल्हापूर | अस्थायी ०३ 
नियतक्षेत्र ०६ | २४०६००९६ | कोल्हापूर | अस्थायी ०२ 
शि २४०६०२३८ | कोल्हापूर | अस्थायी ०४ 
एकूण | 9° | ० ao ० 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI| GOVEKAR 

DN: CN = RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Date: 2024.08.02 18:46:33 +05'30' 


RAVIKIRAN SABAul 
GOVEKAR 


